राष्ट्रीय आरोग्य अभियान PIP) अंतर्गत 
NVBDCP Scheme करीता विविध प्रकारची 
औषधे व प्रयोगशाळा साहित्य यांच्या खरेदीस 
प्रशासकीय मान्यता मिळण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-०३१८/प्र.क्र.१२२/आ -७ 
१० वा मजला, गो. ते. रूग्णालय संकूल इमारत, 
नवीन मंत्रालय, मुंबई - ४००००१. 
दिनांक : ३१ मार्च, २०१८. 


वाचा :- 
संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्र.संआसे/खरेदीकक्ष/ पीआयपी १७- 


१८/एनव्हीबीडीसीपी/प्रशासकीय मान्यता/२७९९-२८०१, दिनांक १९ डिसेंबर, २०१७. 


प्रस्तावना :- 
केंद्र शासनामार्फत राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत सन २०१७-१८ (PIP) अंतर्गत NVBDCP 


Scheme करीता विविध प्रकारची औषधे व प्रयोगशाळा साहित्या यांच्या खरेदीस प्रशासकीय 


मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 
केंद्र शासनामार्फत सन २०१७-१८ करीता राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (PIP) अंतर्गत 


NVBDCP Scheme करीता औषधे व प्रयोगशाळा साहित्य खरेदी साठी रु. 240.00 लक्ष इतके 


अनुदान उपलब्ध करुन देण्यात आले आहे. 


२. संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई यांच्या दिनांक १९ डिसेंबर, २०१७ च्या पत्राच्या 


अनुषंगाने NVBDCP Scheme करीता औषधे व प्रयोगशाळा साहित्य यांच्या खरेदीकरीता अनुक्रमे 


रु. २५०.०० लक्ष इतक्या रकमेच्या मर्यादेपर्यंत निविदा प्रक्रिया करण्यास प्रशासकीय मान्यता 


देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-०३१८/प्र.क्र.१२२/आ -७ 


३. सदर खरेदीसाठी निविदा प्रक्रिया करावयाच्या औषंधांचा व प्रयोगशाळा साहित्याचा 
तपशील पुढीलप्रमाणे आहे :- 
EDL Medicines Proposal २०१७-१८ for Administrative Rate NVBDCP | Cost 
Approval per Unit 
No. | Sub] Name of Name of Medicine with Quantity 
No.) Medicine | specification 
4 q Primaquine | Tab. Primaquine Phosphate २.५ mg 
Tab Aluminium Blister - strip of १० Tablet ०.२५ ८००००९ २००००९ 

2 २ Primaquine Tab. Primaquine Phosphate 9.4 mg 

Tab Aluminium Blister - strip of १० Tablet ०.४६ २०००००९ ,९२००० 
3 डे Artesunate 

with Normal Inj. Artesunate ६० mg Vial १४.०४ १००००८ १४०४००९ 

Saline & 

Sodabicarb 

for Dilution Inj. 
tof q Choroquine Choroquine Phosphate base Tab 

base Tab 240mg (240mg of chloroquine ०.४३ १८५०००० ७९५५००९ 

phosphte equivalent to 144mg) 
षु q 2 ACT WHITE COLORTotal dose of 
(Adult) Artesunate § §00 mg divided over qooooc ४२०८००' 
three days, Sulphadoxine ४२.०८ 


pyremethamine § (१५०० +94)mg 
single doseEach Combi Blister Pack 
containing 3 tablets of Artesunate 
(each 200 mg) and २ tablets of 
Sulphadoxine Pyremethamine 
(940+3(9.4)mg each or 3 tablets of 
Sulphadoxine Pyremethamine 
(400+24) mg eachEach row §No. of 
tablets:First Row (Day 9): one tablet 
of Artesunate (200 mg) and two 
tablets of Sulphadoxine 
pyremethamine (७५०--३७.५) mg 
each or three tablets of 
Sulphadoxine Pyremethamine 
(400+24) mg eachSecond Row 
(Day 2) one tablet of Artesunate 
(200mg) Third Row (Day 3): one 
tablet of Artesunate (200 mg)- for 
adults i.e. 94 years & aboveTablet 
Artesunate: Two yearsTablet 
Sulfadoxine+Pyremethamine two 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-०३१८/प्र.क्र.१२२/आ -७ 


years.Each Pack will bear shelf life 
of 2 years on the pack with 
manufacturing and expiry date 


& 2 3 ACT (0 -- 
१ years) 


PINK COLORTotal dose of 
Artesunate § 94 mg divided over 
three days, Sulphadoxine 
pyremethamine (24° mg + 92.4mg) 
single doseEach Combi Blister Pack 
: containing 3 tablet of Artesunate 
(each tablet of Artesunate 24mg 
strength) and 9 tablet of 
Sulphadoxine Pyremethamine (24° 
mg + 92.4 mg)Each row § No. of 
tablets:First Row (Day 9): One tablet 
of Artesunate (24 mg) and one 
tablet of Suphadoxine- 
Pyremethamine ((24° mg + 92.4 
mg)Second Row (Day २): one tablet 
of Artesunate (24 mg) Third Row 
(Day 3): one tablet of Artesunate (24 
mg)CAUTION:The blister should be 
superscribed that SP is not to be 
given to children under 4 months 
and should be treated with alternate 
ACTs. Tablet Artesunate: Two 
yearsTablet 
Sulfadoxine+Pyremethamine two 
years.Each Pack will bear shelf life 
of 2 years on the pack with 
manufacturing and expiry date. 


920.9 


५००० 


६०३५०८ 


७ 3 % ACT (१-४ 
years) 


YELLOW COLOR 

Total dose of Artesunate 94° mg divided 
over three days, Sulphadoxine 
pyremethamine - (५०० + 24) mg single 
dose 

Each Combi Blister Pack : Containing 3 
Tablets of Artesunate (५० mg each) and 
4 Tablet of Sulphadoine Pyremethamine 
(4004+24)mg 

Each row - No. of Tabltes : 

First Row (Day १): One tablet of 
Artesunat (4° mg) and one ttbalet of 
Suphadoxine Pyremethamine (400+24) 
mg 

Second Rwo (Day 2): One tablet of 
Artesunat (५० Mg) 

Third Row (Day 3): One tablet of 


23.89 


४०००० 


९३६४०० 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-०३१८/प्र.क्र.१२२/आ -७ 


Artesunate (40mg) 

-for age group १-४ years 

Tablet Artesunate: Two Years 

Tablet Sulfadoxine+Pyremethamine two 
years. 

Each Pack will bear shelf life of 2 

years on the pack with 

manufacturing and expiry date 


षु ACT (4- 
८ years) 


GREEN COLOR 

Total dose of Artesunate - 300 mg 
divided over three days, Sulphadoxine 
pyremethamine (७५० --३७.५) mg single 
dose 

Each Combi Blister Pack containing 3 
tablets of Artesunate (Yoomg each) and 
4 tablet of Sulphadoxine Pyremethamine 
(940+ ३७.५) mg 

Each row - No. of tablets: 

First Row (Day १): one tablet of 
Artesunate (900mg) and one tablet of 
sulphadoxine Pyremethamine (940mg+ 
३७.५) mg 

Second Row(Day ):one tablet of 
Artesunate (990mg) 

Third Row (Day 3): one tablet of 
Artesunate (990mg) 

- for age group ५-८ yearsTablet 
Artesunate: Two years 

Tablet Sulfadoxine+Pyremethamine two 
years. 

Each Pack will bear shelf life of 2 years 
on the pack with manufacturing and 
expiry date. 


३४.५६ 


६०००० 


२०७३६०० 


& ACT (९- 
१४ years) 


RED COLOR 

Total dose of Artesunate - ४५० mg 
divided over three days, Sulphadoxine 
pyremethamine (9000 +40) mg single 
dose 

Each Combi Blister Pack containing 3 
tablets of Artesunate १५० mg and 2 
tablets of Sulfadoxine Pyremethamine 
(4oomg+ 24mg) 

Each row -No. of tablets 

First Row (Day १): One tablets of 
Artesunate (१५० mg) and two tablets of 
Sulphadoxine Pyremethamine 400+24 
mg) mg each 


२७.२७ 


८०००० 


२१८१६०० 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-०३१८/प्र.क्र.१२२/आ -७ 


Second Row(Day २): 

One tablet of Artesunate (१५० घु) 

Third Row (Day 3): One tablet of 
Artesunate (१५० mg)- for age group 8- 
१४ years Tablet Artesunate: Two years 
Tablet Sulfadoxine+Pyremethamine two 
years. 

Each Pack will bear shelf life of 2 years 
on the pack with manufacturing and 
expiry date. 


१० 


Dengue Dengue NS9 Antigen Elisa kits (Each Kit १०४.९५ ४०८०० ४२८१९६० 
Antigen Contains ९६ Test ) 


NS9 Kit 


२४७६४०६० 


सदरची प्रशासकीय मान्यता पुढील अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे :- 
सदर औषधे व प्रयोगशाळा साहित्य यांची आवश्‍यकता / मागणी याची ठ]ाहानिशा / 
खातरजमा करण्यात यावी. त्यानंतरच सदर बाबींच्या खरेदीसाठी निविदा प्रक्रिया 


राबविण्यात यावी. 

सदरहू औषधे व प्रयोगशाळा साहित्य यांचे विनिर्देश गरजेनुसार व अद्ययावत असल्याची 
खातरजमा करण्यात यावी. खरेदी करावयाच्या बाबींचे तांत्रिक विनिर्देश (Technical 
specification) संबंधित तज्ञांनी (तांत्रिक समिती / अधिकारी) यांनी मान्य केलेल्या 
विनिर्देशानुसार असावेत. तसेच, सदर तांत्रिक विनिर्देश (Technical specification) हे 
कोणत्याही विशिष्ट कंपनीला फायदा होईल san रितीने तयार केलेले नसल्याबाबत 
खातरजमा करण्यात यावी. त्यानंतरच याबाबींची खरेदी करण्यात यावी. 

शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-|॥/ 
उद्योग-४, दिनांक १ डिसेंबर, २०१६ अन्वये प्रसिध्द करण्यात आलेल्या शासकीय 
विभागांनी करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची सुधारीत नियमपुस्तिका 
यामधील तरतूदीनुसार विहित खरेदी प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 

प्रशासकीय मान्यता देताना प्रस्तावित खरेदीचे दर हे अंदाजित आहेत. त्यामुळे खरेदी 
प्रक्रियेअंती दर निश्चित करण्यात यावा. सदर दर हा बाजार भावापेक्षा कमी असल्याबाबत 
आणि संबंधित पुरवठादाराने या बाबीचा इतर ठिकाणी ज्या दराने पुरवठा केला आहे, त्या 
दरापेक्षा जास्त नसल्याबाबत खातरजमा करण्यात यावी. 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-०३१८/प्र.क्र.१२२/आ -७ 


षु. 


4) 


१०) 


११) 


१२ 


खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींची पुरवठापूर्व / पुरवठानंतर नमुना तपासणी (pre/Post 
dispatch random sample inspection) करुन उचित व योग्य विनिर्देशा (specification) 
असलेल्या वस्तुंचीच खरेदी करण्यात येईल, याची खात्री करण्यात यावी. 

खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींचा पुरवठा झाल्यानंतर त्यांची साठवणूक व वितरण (storage 
& distribution) करणे तसेच » पुरवठा साखळी व्यवस्थापन (Supply chain management) 
आणि वस्तुसूची व्यवस्थापन (Inventory Management) योग्य पध्दतीने करुन सदर बाबी 
विनावापर पडून राहणार नाहीत व त्यांचा विहीत मुदतीत वापर होईल, याची दक्षता घेण्यात 
यावी. 

सदरहू खरेदीसाठी होणारा खर्च FMR Code 8.१६.२.११.३ नुसार NVBDCP Scheme 
करीता सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात उपलब्ध असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात 
यावा. 

तसेच, या बाबींच्या खरेदी द्विरुक्ती (Duplication) होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी. 

संपूर्ण खरेदी प्रक्रिया राबविताना केंद्रिय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे (CVC 
Guidelines) तंतोतंत पालन करण्यात यावे. 

शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/भाग-२/२०१३/विनियम, दिनांक 
१७ एप्रिल, २०१५ सोबतच्या परिशिष्टातीळल वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग- 
पहिला उपविभाग-दोन मधील अ.क्र.४ नियम क्र.७ समोरील स्तंभ क्र.६ येथील अटींची 
पूर्तता करण्यात यावी. 

खरेदी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर खरेदी समितीच्या मान्यतेनंतरच पुरवठा आदेशा निर्गमित 
करण्यात यावेत. 


) प्रस्तुत प्रकरणी किती निधीची खरेदी करण्यात आली व संबंधीत एपकरणे कोणत्या 


जिल्ह्यांना व किती पुरवठा करण्यात आला, याची माहिती शासनास सादर करण्यात यावी. 
उपरोक्त अनुक्रमांक १ ते १२ येथे नमूद अटींची पूर्तता करण्याची व खरेदी नियमानुसार व 


आवश्यकते प्रमाणे आहे हे सुनिश्चित करण्याची संपूर्ण जबाबदारी आयुक्‍त, आरोग्य सेवा व अभियान 


संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई व संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई व 


कार्यक्रम प्रमुख यांची राहील. 


&. 


शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, भाग-२, दिनांक १७ 


एप्रिळ, २०१५ मधील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग-पहिला उपविभाग-दोन मधील 


अनु क्रमांक ४, नियम क्र. ७ अन्वये अवजारे, किरकोळ साधन सामग्री आणि उपक्रम संच विकत 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-०३१८/प्र.क्र.१२२/आ -७ 


घेण्यास मंजूरी देण्यासाठी प्रशासनिक विभागास पूर्ण अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत 


त्यानुसार सदर शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०३३१११०६५३०९१७ असा आहे. हा शासन 


निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Digitally signed by Amol Nilakanth 


A m (0 | त Nilakanth 


Sakharkar, C = IN, S = 


1 Maharashtra, O = Government Of 
| a a nt h Maharashtra, OU = Agriculture 


Animal Husbandry dairy and 


Sakharkar 0001 
+0 


2 
(अ. नि. साखरकर) 
अवर सचिव 
प्रत:- 
१) आयुक्‍त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
२) संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य संचालनालय, मुंबई. 
३) अतिरिक्त संचालक, राज्य कुटुंब कल्याण कार्यालय, पुणे. 
४) सर्व सह संचालक (आरोग्य सेवा संचालनालया मार्फत) 
५) सर्व सहसचिव/उपसचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग. 
) 
) 
) 
) 


६) उप संचालक, सर्व मंडळ कार्यालये. 

७ सर्व जिल्हा शल्य चिकित्सक (FWB मार्फत) 
८) सर्व जिल्हा आरोग्य अधिकारी (FWB मार्फत) 
९) निवडनस्ती (आरोग्य-७ 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


